आर.टी.ई.२५ Tah शैक्षणिक शुल्क 
प्रतिपूर्तीच्या निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१५०/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८/०७/२०१९ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.आरटीई-२०१८/प्र.क्र.२४५/एस.डी.१, 
दिनांक २१/०८/२०१९ 


3) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/आरटीई-५२०/ 
२०१९/२८८०, दि.२२/०८/२०१९ 


प्रस्तावना: 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२(१ (0 
नुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 24% जागा वंचित व दुर्बळ घटकातील 
मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असून या अधिनियमातील कलम १२(२) नुसार २५% प्रवेशित 
बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र.३ येथील 
पत्रान्वये शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी मागणी शासनास सादर केली 
आहे. सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये सदर बाबीकरिता रुपये १५० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. यापैकी go टक्के निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय:- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम 92(9)(c) 
नुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये वंचित व दुर्बळ घटकातील विदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 
२५% जागांवर प्रवेशित विदयार्थ्यांच्या शौक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रु.९० कोटी (अक्षरी 
रुपये नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१५०/एस.डी-१ 

२. aT संचालक (प्राथमिक) यांनी जिल्हयांच्या मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरित करावा. 
वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग हा सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाच्या ५० टक्के 
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता करण्यात यावा. 


३. सन २०१८-१९ या शौक्षणिक वर्षातील शौक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासन परिपत्रक दिनांक २१ 
ऑगस्ट, २०१९ नुसार खालील बाबींची पडताळणी करुन देण्यात यावी. 


७ ज्या शाळा शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत २५ टक्के प्रवेश देत आहेत, त्या शाळांनी इयत्ता १ली ते 
८ वीच्या विद्यार्थ्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या फीचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा RTE 
पोर्टलवर जाहीर केलेला आहे. ज्या शाळांची स्वतःची वेबसाईट आहे त्यांनी फीचा तपज्ञील 
त्यावरही जाहीर करावा. 
७ शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीईची मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त जोडावे. 
७ ज्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन प्रवेशातून प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी त्याच शाळेत 
शिकत असल्याची खात्री सरल व RTE Wes वरुन करण्यात यावी. 
७ सर्व विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड नोंदवावे तसेच सरल प्रणालीवर देखील नोंदवावे. 
७ सवलतीच्या दरात शासकीय जमिन किंवा भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीचा लाभ झाळांनी 
घेतलेला नसावा याची खात्री करावी. 
४. सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये शाळांनी त्यांचा अहवाल सादर करावा. सदर अहवालाचे एकत्रिकरण 
जिल्हा स्तरावर करण्यात यावे व शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व 
जिल्हयांचा एकत्रित अहवाळ शासनास सादर करावा. 
५. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच परिपत्रकाच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील १ ते ४ व ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील ५ ते ८ व १० मधील बाब या आदेशासाठी लागू नाही. 


७. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनानुसार 
करण्यात यावा. यासाठी शिक्षण संचालक (MIA), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जिल्हा परिषद सर्व, विभागीय शिक्षण उप संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी आठ दिवसात शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१५०/एस.डी-१ 

शिक्षण- (०१) प्राथमिक शिक्षण, १०३ प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) (१९) २५% 
विदयार्थी कोटा प्रवेश्ातं्गत शाळांना करावयाची प्रतिपूर्ती (२२०२ ५८७५), 39 सहायक अनुदाने" या 
लेखाशीर्षार्षातर्गत रुपये १५० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर 
तरतूदीमधुन यावर होणारा खर्च भागविण्यात यावा. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफ७.1141141१५0111.200.॥] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९२०१५१८५२८८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 


Rajendra se 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education and Sports 


Shankarrao / ९५५५५५५१०१न्दर%> 


2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495 


¢a280267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373 
Pawar 11000; 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

९. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्वी 

१०.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 

११.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 

१४.अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१५०/एस.डी-१ 


प्रपत्र-अ 
आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळानिहाय तपशील 
वर्ग ७५ टक्के (सर्वसाधारण) प्रवेशित | आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रत्येक वर्गनिहाय 
विद्यार्थी संख्या प्रवेशित विद्यार्थी संख्या वार्षिक शाळेची फी 
इयत्ता | २०१७-१८ 
१ ली. | २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
२री । २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
३री । २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
Sat | २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
५वी । २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
६वी । २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
७वी | २०१८-१९ 
२०१९-२० 
इयत्ता | २०१७-१८ 
La | २०१८-१९ 
२०१९-२० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


